गट-ब संवर्गातून गट-अ संवर्गातील जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी व तत्सम 
रिक्त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक-मबाआ-२०१९/प्र.क्र.८९/का-७ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय, 
मुंबई-४०० 032 
दिनांक- २४ सप्टेंबर, २०२१. 


शासन आदेश :- 
महिला व बाल विकास विभागातील खालील अधिकाऱ्यांना गट-ब संवर्गातून गट-अ संवर्गातील जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी व तत्सम रिक्‍त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची गट-अ 
संवर्गातील पदावरील पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिका-याचे नांव ।सध्या धारण करीत असलेले पद व ठिकाण | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद व ठिकाण 
ez 2 3 8 

[= . | श्रीम.व्ही.डी.सोनगत | अधिक्षक, शासकीय मुलींचे जिल्हा महिला व बाल विकास 
अनुरक्षणगह जि. नाशिक. अधिकारी, जळगाव. 

२. | श्री.आर.बी.पाटील | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
मोर्शी. (ना.), नागपूर - १ हनुमाननगर 

-(जूना) 

३. | श्रीम.एन.एस.भालेराव | अधिक्षिका, शासकीय कस्तुरबा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, 
महिला वसतिगृह, चेंबूर पूर्व ,मुंबई. | (ना. ट्राम्बे 

४. | श्री.बी.बी.वारुडकर ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा, | जिल्हा महिला व बाळ विकास 
पारोळा. अधिकारी, अहमदनगर 

५.  श्री.जी.एम.शोवाळे  ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
सिन्नर-१. (AT) Fos 

६.  श्री.एन.बी.कराळे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
पारनेर. (ना.) लालबत्ती 

७. | श्री.आय.सी.गोयर  ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
जामनेर -१. (ना, प्रभादेवी 

८. | श्री.एस.टी.दुधाळकर | निरीक्षक, प्रमाणित शाळा व संस्था, । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
fen प्रतिबंधक शाखा, महिला व (ना.) खार सांताक्रुझ (नवीन) 
बालविकास आयुक्तालय, पुणे. 

९. | श्री.व्ही.सी.म्हात्रे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | जिल्हा महिला व बाल विकास 
सावंतवाडी. अधिकारी, रायगड 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.८९/का-७ 


अ. क्र. अधिका-याचे नांव सध्या धारण करीत असलेले पद व ठिकाण | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद व ठिकाण 
सिग 5 3 ४ 

[= ०. श्री.व्ही.बी.तरवडे  ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
म्हसळा (AT), भिवंडी- निजामपूर 

| १. श्रीम.व्ही.एस.पाटीलळ | बालविकास प्रकल्प अधिकारी, (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
सांगली (ना.), पंढरपूर 

१२. श्री.एस.एस.ढाकणे ।बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी 
दक्षिण सोलापूर (ना), बीड 

१३. श्रीम.जे.व्ही.कापडे | ges विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा, | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
कोरेगाव २. (ना. बांद्रा 

१४. श्रीम.जे.एस.पाटीलळ ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
करवीर २. (AT), इचलकरंजी 

१५. Head. ges = | अधीक्षक, (वर्ग-२) शासकीय पुरुष | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
भिक्षेकरी स्विकार केंद्र चेंबूर मुंबई. | (AT), मानखुर्द 

१६. श्रीम.एम.डी.भस्मे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
भातकुली. (ना.), वाशिम 

१७. श्री.यु.ए.टेकाळे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी जिल्हा HIBS व बाल विकास 
(ग्रा.) वर्धा -१. अधिकारी, अमरावती 

१८. श्री.डी.व्ही.बानाईत । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | जिल्हा महिला व बाल विकास 
हिंगणा. अधिकारी, चंद्रपूर 

१९. श्री.बी.एच.नागरगोजे | अधिक्षक वर्ग-२ मुलांचे अनूरक्षणगृह | जिल्हा महिला व बाल विकास 
कोकणवाडी पदमपुरा औरंगाबाद | अधिकारी, मुंबई उपनगर 

२०. श्री.व्ही.एस.बोराटे  ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
नांदेड. (ना.), नांदेड -१ 

२१. श्री.के.व्ही.तिडके बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | जिल्हा महिळा व बाल विकास 
मुदखेड. अधिकारी, परभणी 

२२. श्रीम.बी.बी.मानकर | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 

(पाटकर) कामठी. (ना.) नागपूर शहर १ 
(मानवनगर) 

२३. श्री.जी.डी.वाघ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) । जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, 

सेनगाव. (मवबावि) जिल्हा परिषद, 
हिंगोली 

२४. AAV ।बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा,, | सहायक आयुक्त, (प्रशिक्षण), 
श्रीवर्धन. एबाविसेयो, नवी मुंबई 

२५. श्री.एस.व्ही.अंकुडा  ।बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | जिल्हा महिला व बाल विकास 
पैठण २. अधिकारी, उस्मानाबाद 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.८९/का-७ 


धुळे -१. 


अ. क्र. अधिका-याचे नांव सध्या धारण करीत असलेले पद व ठिकाण | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद व ठिकाण 
नि २ ३ ४ 

२६. श्री.एम.बी.वासनिक ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | जिल्हा महिला व बाल विकास 
हवेली. अधिकारी, सोलापूर 

२७. श्री.एस.एच.साळवी । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
खेड २. (ना. उल्हासनगर-बदलापूर 

२८. श्रीम.एम.एम.पांचाळ । जिल्हा महिला व बालविकास बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
अधिकारी (वर्ग २), विभागीय (ना.), अमरावती (नवीन) 
उपआयुक्त, महिला व बाल विकास, 
औरंगाबाद विभाग. 

२९. श्री.व्ही.जे.कांबळे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
वाळवा. (ना. मुलुंड (प) 

३०. श्री.व्ही.एस.चौधरी | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
शहापूर. (ना.) ठाणे - २ 

३१. श्री.व्ही.एम.हूंडकर ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रा.),अंबेजोगाई. (ना.) मिरा-भायंदर 

३२. श्री.एस.व्ही.चांदणे | बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
मुळशी. (ना) वरळी-कांदिवली 

३३. श्री.एम.एम.कांबळे | अधिक्षक, शासकोय पुरुष भिक्षेकरी | जिल्हा महिला व बाल विकास 
स्विकार केंद्र, नागपूर. अधिकारी, पालघर 

३४. श्री.एस.बी.बुधवले | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रा)करवीर १. (AT) भांडूप (प.) 

३५. श्री.डी.एच.कूंभरे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
सावनेर. (ना.), नागपूर -२ हनूमाननगर 

(जूना) 

३६. श्रीम.पी.आर.तारु ।बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, 
औरंगाबाद -२ (ना), गोंदिया 

३७. श्री.पी.बी.भांदककर | ses विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | जिल्हा महिला व बाल विकास 
चंद्रपूर अधिकारी, गडचिरोली 

३८. श्री. पी.डी. विधाते । बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | जिल्हा महिला व बाल विकास 
बाभूळगाव. अधिकारी, वर्धा 

३९. श्री. एच. बी. भदाने | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा) | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, 


(मवबावि) जिल्हा परिषद, धुळे 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग,कार्यासन-१६-ब यांच्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.८९/का-७ 


शा.नि.दि. ७.५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन 
राहून भरण्यात येत आहेत. 

३. दिव्यांग अधिकाऱ्यांना गट-अव गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या 
दि. २२.७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्‍त पदे सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दि. ५.७.२०२१ व दि. २३.७.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार दिव्यांग अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात येत आहे. 

४. सदर अधिकाऱ्यांची गट-ब संवर्गातून गट-अ संवर्गातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व 
तत्सम रिक्‍त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१. सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 

२. या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

३. वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही गट-अ संवर्गाच्या अंतिम जेष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणा-या बदलांच्या 
अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून जेष्ठतेचा 
हक्क मागता येणार नाही. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५. सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पूर्व सूचना वा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

६. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे / नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यमुक्त 
केल्यानंतर विहित मुदतीत ते नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये 
स्वारस्य नाही असे गृहित धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.३०/०४/१९९१ व 
दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद तरतुदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. 
तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्याला आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत गट-अ संवर्गातील 
पदाचा लाभ दिला असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा व त्यांना गट-अ या संवर्गात प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीनंतर सदरचा लाभ देण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

७. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर नियुक्‍ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित 
अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि 
ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
शासनास wed-desk07@gov.in या ई-मेल वर त्वरीत कळवावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.८९/का-७ 


८. सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
व विशेष अनुमती याचिका क्र. २५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र. २५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

९. सदर पदोन्नती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन (स्टॅम्प) क्र. 
१०८७६/२०२१ व Re fia क्र. (स्टॅम्प) क्र. १०८७८/२०२१ यामधील आय. ए. (स्टॅम्प) क्र. 
१०९११/२०२१ व १०९१०/२०२१ तसेच रिट PRM (स्टॅम्प) क्र. १०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१ मधील २ (ड) येथील तरतूदीनुसार 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
विहित मुदतीमध्ये रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

&. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२२१०५४५८३४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJENDRA T Onc oncovermer OF Aahrsa postalcod 


arashtra, 
2.5.4.20=38d121bf4a170d16dacf98520f0ac44551976931d2758148cc 
aa24d1fb27b9df, 


BHALWANE उधर 
(रा.ता.भालवणे) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
१. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 
३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
४. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (का-१२)/(का-१६ अ) मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. प्रधान सचिव (म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई 
८. सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
९. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
१०. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
११.सर्व संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
१२.निवडनस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाल विकास विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


